महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक :- ठेवियो १०.२२/प्र.क्र.११८/अर्थ-१ जलसंपदा विभाग, 
Email - vidya.deshpande@nic.in मादाम कामा मार्ग, 
Ph. No. ०२२-२२०२९२८२ हुतात्मा राजगुरु चौक, 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :-२३ ऑगस्ट,२०२२ 
ज्ञापन :- 
विषय :- दिवंगत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना ठेव संलग्न विमा योजने अंतर्गत अनुज्ञेय असलेली 
रक्‍कम अदा करणेबाबत. 
संदर्भ :- १) शासन परिपत्रक क्र. SAAT १०.०८/(२४९/२००८)/अर्थ-१, दि. २६.०५.२००८. 


प्रति, 
१) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,नाशिक. 
२) अधीक्षक अभियंता,गुणनियंत्रण मंडळ,पुणे. 
३) अधीक्षक अभियंता,यांत्रिकी मंडळ (उ.सं.),नागपूर. 
४) अधीक्षक अभियंता,पुणे पाटबंधारे मंडळ,पुणे. 

५) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,औरंगाबाद. 

) 

) 

) 

) 


o~ 


६) अधीक्षक अभियंता,महाराष्ट्र अभियांत्रिकी संशोधन संस्था,नाशिक. 
७) अधीक्षक अभियंता,उत्तर कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,कळवा,ठाणे. 
८) अधीक्षक अभियंता,दक्षिण कोकण पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,ओरोस,सिंधुदुर्गनगरी. 
९) अधीक्षक अभियंता,धूळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,धुळे. 
१०) अधीक्षक अभियंता,जळगाव पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,जळगाव. 
११) अधीक्षक अभियंता व प्रशासक, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण,लातूर. 
१२) अधीक्षक अभियंता,कोयना(विवयां)संकल्पचित्र मंडळ,पुणे. 
१३) अधीक्षक अभियंता,सातारा सिंचन मंडळ,सातारा. 
१४) अधीक्षक अभियंता,अमरावती पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,अमरावती. 

) 

) 


१५) अधीक्षक अभियंता,गुण नियंत्रण मंडळ,नागपूर. 
१६) अधीक्षक अभियंता,यवतमाळ सिचन मंडळ,यवतमाळ. 


उपरोक्त नियंत्रक अधिकाऱ्यांना कळविण्यात येते की, ठेव संलग्न विमा योजनेसंदर्भात विभागाने 
अवलंबिलेली सुधारित कार्यपध्दत संदर्भाधीन परिपत्रकान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. या सुधारित 
कार्यपध्दतीच्या अनुषंगाने प्रस्तावांची पडताळणी करण्यात आली आहे. 
२. सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षासाठी मागणी क्रमांक आय-२ प्रधानशीर्ष २२३५- सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण, ६०-इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४-ठेव संलग्न विमा योजना शासकीय भविष्य 
निर्वाह निधी (०१)(०१) ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) (२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखालील 
मंजुर अनुदानाच्या तरतूदीतून सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील स्तंभ-४ येथील मृत कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना 
स्तंभ - ८ प्रमाणे एकूण रू. १५,३४,१६९/- (रक्‍कम रू.पंधरा लक्ष चौतीस हजार एकशे एकोणसत्तर फक्त) 
इतका निघी या ज्ञापनाव्दारे वितरीत करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २ पैकी १ 


झासन ज्ञापन क्रमांकः SAAT १०.२२/प्र.क्र.११८/अर्थ-१ 


३. या ज्ञापनान्वये उपलब्ध करण्यात आलेला निधी कोणत्याही परिस्थितीमध्ये दि. १०.१०.२०२२ 
पुर्वी खर्च करण्यात यावा. विहीत मुदतीमध्ये निधी खर्च करण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक 
अधिकारी यांची राहील. तसेच निधी विहीत मुदतीमध्ये खर्च न झाल्यास सदर निधी समर्पित करून 
त्याबाबतचा योग्य तो खुलासा सादर करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 
४. या निधी उपलब्धता प्रमाणपत्रानुसार संबंधित कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना वरील रक्‍कम अदा 
करण्याकरिता मंजुरीचे आदेश त्वरीत काढावेत. सदर आदेशाची प्रत शासनास व महालेखापालांच्या 
कार्यालयास पाठवावी. नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी वितरीत केलेला निधी तात्काळ आहरित करण्याची 
कार्यवाही करावी. 
५. देयक मंजुरीनंतर देयकाची रक्‍कम, तसेच संबंधितांना रक्कम अदा केल्याचा दिनांक 
इत्यादीचा तपश्रीळ शासनास त्वरीत कळवावा. आपणांस अशीही विनंती करण्यात येते की, खाली 
नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखालील खर्च - मेळाचे निष्पत्ती दर्शविणारे प्रमाणपत्र (रेकस्निलिएठान 
स्टेटमेंट) महालेखापालाच्या कार्यालयातून घेऊन शासनास पाठवावे. 
६. यावर होणारा खर्च मागणी क्रमांक - आय- २ खालील २२३५- सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, 
६० इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०४ - ठेव संलग्न विमा योजनेनुसार प्रदाने (अनिवार्य) 
(२२३५-०६०५) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखाळी संगणकीय वितरण प्रणालीव्दारे 
वितरीत केलेल्या तरतूदीतून भागवावा. 

सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करून देण्यात येत असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०८२३१६०१५०५१२७ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 

Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.08.23 16:08:20 +05'30' 
(सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सहसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


सहपत्र - विवरणपत्र 


प्रत- १ महालेखापाल कार्यालय, मुंबई / नागपूर 
२) अ.मु.स (जलसंपदा) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) सचिव (लाक्षेवि) यांचे स्वीय सहायक, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) आंतरवित्त सल्लागार व सहसचिव, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) लेखा कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
५) अर्थ -१ कार्यासन संग्रहार्थ. 


ठेवियो. 20.22 / प्र.क्र.१९८ / २०२२ / अर्थ-९ सोबतचे विवरणपत्र 


१)के.सोमा गोगा 
झडे 
२)के.काशिनाथ 


मजुर IP/AID- 
ee 
न PWMH/ 
धोक्षक अभियंता, |१)के.पांडुरंग भिमा मजुर 
गुण नियंत्रण मंडळ, |खामकर शि 


पुणे 
कालवा IGN/ ।श्रीमती tara 
चौकीदार =|NRBC-880] भोसले ,पत्नी 


वरिष्ठ लिपोव 


६०,००० 


ब प्रशासक, लाभक्षेत्र 
विकास प्राधिकरण, 


1००३२ 


> 


६०,००० 


m 
° 
० 
० 
० 


1००३५ 


न्ती 
० 
° 
° 
० 


> 


क्षक अभियंता, 
यांत्रिकी मंडळ 
(उ.सं.), नागप्र 
अधीक्षक अभियंता, 
पुणे पाटबंधारे मंडळ, 
पुणे 


अधीक्षक अभियंता 

व प्रशासक, लाभक्षेत्र 

बिकास प्राधिकरण, 
औरंगाबाद 


> 


1००३७ 


६०,००० 


1००५८८ 


? 


1००६२ 


अभियांत्रिको 


१) कै. संजय कनिष्ठ । PWMH/ |श्रोमती सोंगता संजय ; 
महाराष्ट्र दत्तात्रय मोहिते लिपीक ८२५४८ ।मोहिते, पत्नी 


1००६९ 


या त्यां २) के. पुंडलीव मजुर |। संचालक / |श्रोमती सुशिला पुंडलिक 
सशापन सस्था, संपत खांदवे मेरी/६३५ | खांदवे, पत्नी 
नाशिक 


अधीक्षक अभियंता, सोनु 
उत्तर कोकण 

पाटबंधारे प्रकल्प 

मंडळ, कळवा, ठाणे 

अधौक्षक अभियंता, 

दक्षिण कोकण 

पाटबंधारे प्रकल्प 

मंडळ, ओरोस, 

सिंधुदुर्गनगरी. 

अधीक्षक अभियंता, 

धूळे पाटबंधारे 

प्रकल्प मंडळ, धुळे 

1००७५ | अधीक्षक ऑभयंता, |१)के.शिव् मजुर | निताप्रवि-७० शोभा शिव 
जळगाव पाटबंधारे विठ्ठल पाटील पाटील , पत्नी 


> 


Joo\go 


om om mo mm au 
० ० ० ० 4 
° ° ° ° “we 
° ° ° ° om 
० ० ० ० “a 


mn 
० 
० 
° 
० 


> 


1००७९ 


m 
° 
० 
० 
° 


> 


1००७४ 


m 
० 
० 
० 
° 


wo 
° 


> 


प्रकल्प २)के.लक्ष्मण मजुर | निताप्रवि-६६। श्रीमती ज्योती लक्ष्मण ६०,००० 
मंडळ,जळगाव कोळी . पत्नी 
धोक्षक अभियंता , TST | श्रीमती अनुराधा खंडेराव ६०,००० 


व प्रशासक, लाभक्षेत्र व्यंकटराव सबनीस २ सबनीस,पत्नी 
विकास 


रामराव बिरादार uy बिरादार,पत्नी 
Sir १)के. तेजराव राघो | कार्यकारी | PwMH/ | श्रोमती मोरा तेजराव 
1००८३ | संकल्पचित्र मंडळ, ।२)के.मोहं कनिष्ठ PWMH / श्रीमती अफस 
पुणे अमिरसाहेब बिजली| लिपीक ७८९५१ 


are A PWMH / 
12०८७ |सातारा सिंचन जिजाबा ८५२२१ 
मंडळ,सातारा 
ate १)के. कनिष्ठ BRBN/_ | 3 श्रीकां 
अमरावती पाटबंधारे ।|आओंकारेश्‍्बर महिधर ४९०७२ ।महिधर,भाऊ ब श्री 
प्रकल्प मंडळ, उदयशंकर ओंकारेश्वर 
अमरावती. महिधर,भाऊ 
Mets अभियंता, |१)के.रमेश मजुर | काअ/गुनिवि | श्रीमती बेबी रमेश कडू 
नागपूर. २)कै.गंगाधर मजुर | काअ/गुनिवि | श्रीमतो मा गंगाधर 
नामदेवराव कांडे अम-९६ 


1०१०१ | अधीक्षक अभियंता, मजुर | शा)/५७५ | श्रीमती मायाबाई सुधाकर ६०,००० 
यवतमाळ सिंचन ढोके,पत्नी 

मंडळ, यवतमाळ मजुर शा)/६०२ श्रीमती अनुसया सुभाष ६०,००० 

नानाजी कोतपल्लीवार, पत्नी शं 


कनिष्ठ BRBN/_ | set बबिता ६०,००० 
अभियंता | २८९९० ।विजयकुमार यादव,पत्नी 


आरेखक | BRBN/ | श्रीम अशोक ६०,००० 
जयसिंगपूरे,पत्नी 


१,५३४,१६९ 
अनुक्रमांक ६ . पुं पपत खांदवे यां R २०२ -१ दि. 

२७.०१.२०२२ अन्वये निधी वितरीत करण्यात आला होता परंतु सदरचा निधी खर्च न झाल्याने पुन:श्च या शासन ज्ञापनान्वये निधीचे वितरण करण्यात येत 

आहे. 

अनुक्रमांक १४(१) येथील कै.कलावती ओंकारेश्वर महिधर यांना शासन ज्ञापन क्र ठेवियो १०.१९/(१२६/२०१९)/अर्थ-१ दि.१७.१२.२०१९ अन्वये निधी 

वितरीत करण्यात आला होता परंतु निधी वितरण आदेशात कार्यालयामध्ये विसंगती झाल्यामुळे पुन:श्च या शासन ज्ञापनान्वये निधीचे वितरण करण्यात येत 

आहे. 


Digitally signed by SATISH KARBHARI JONDHALE 
Date: 2022.08.23 16:08:38 +05'30' 


(सतिश जोंधळे ) 
आंतर वित्तीय सल्लागार व सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


